स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, 
नांदेड विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये १०० प्रवेशा 
क्षमता असलेले मुलींचे वसतिगृह इमारत 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१८/(१८६/१८)/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.वसति-२०१०/प्र.क्र.२२८/१०/मशि-२, 
दिनांक २०/०४/२०१३. 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.अर्थस २०२०/(६२/२०)/लेखा- 
२/६७५५, दिनांक १४/१०/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


संदर्भीय दिनांक २० एप्रिल, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये उच्च शिक्षण विभागाच्या 
नियंत्रणाखाली सह संचालक (उच्च शिक्षण ) यांच्या मुख्यालयी मुलींची वसतीगृहे सुरु करण्याच्या 
योजनेतंर्गत नांदेड येथे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये 
१०० प्रवेश क्षमता असलेले मुलींचे नवीन वसतिगृह बांधकामास मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानुषंगाने संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक १४/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तूत 
वसतिगृहाच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी “स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड” या 
विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये १०० प्रवेश क्षमता असलेले मुलींचे नवीन वसतिगृह बांधकामासाठी सन 
२०१९-२० च्या सुधारीत दरसूचीनुसार रु.८२१.१३ लक्ष इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांनी तांत्रिक सहमती प्रदान केलेली आहे. या 
अनुषंगाने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड विद्यापिठाच्या परिसरामध्ये १०० प्रवेश 
क्षमता असलेले मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकामाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. अटी :- 


१. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रहामा-२०१८/(१८६/१८)/मशि-३, 


२. स्थापत्य कामाच्या पूर्ततेच्या काळावधीतच ढोबळ स्वरुपात गृहीत धरण्यात आलेल्या अनुषंगिक 
तरतूदींबाबत योग्य नियोजन करुन सविस्तर अंदाजपत्रकानुसारच पुढील कार्यवाही करुन 
काम हाती घ्यावे. 

३. काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिक्षक 
अभियंता व मुख्य अभियंता तसेच उपभोक्ता खात्याचे सक्षम अधिकारी यांच्याकडून साक्षांकित 
करण्यात यावे. 

४. स्थापत्य कामाच्या काळावधीतच इमारतीच्या विद्युतीकरणाबाबत योग्य नियोजन करुन 
विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण करण्याकरीता विद्युत विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांना सूचित करावे. 

५. सदर कामास तांत्रिक मंजूरी देतांना इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या 
विविध सोयीबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना विचारात घेणे आवश्‍यक राहील. 

६. सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवऱ्यता लागणार नाही, यादृष्टीने विशोष 
दक्षता घेण्यात यावी. 

७. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय,क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७.०७.२०१७ नुसार प्रस्तुत कामाशी संबंधीत मुद्यांची कार्यवाही करावी. 

९. प्रस्तुत कामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय बांधकाम हाती घेण्यात येऊ नये. 


३. प्रस्तुत मुलींचे नवीन वसतिगृह बांधकामासाठी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद यांच्या छाननीअंती Recapitulation Sheet प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात आलेली 
रु.८,२१,१३,०८२/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी एकवीस लक्ष तेरा हजार ब्याऐंशी फक्त ) इतकी रक्‍कम 
परिगणीत करण्यात आली असून Recapitulation Sheet सोबत जोडले आहे. 


४. या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८,४२०२ शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यावरील 
भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०३ विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना (00)(09) मोठी बांधकामे (४२०२ ००७९), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली राज्य वार्षिक 
योजनेमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


५. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दिनांक २०/०९/२०१९ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग-पाच महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील अ.क्र.१, परिच्छेद क्रमांक १३४(१) नुसार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराचा वापर करुन, तसेच वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.9११/२०२०/व्यय-५, दिनांक ३०/१२/२०२० द्वारे देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रहामा-२०१८/(१८६/१८)/मशि-३, 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०१०६१५०६०४०००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Hemantkumar Bye corer rv प rsh mac aml गप 


Pandharinath Baviskar क ee eee nanescta 


2021.01.06 15:11:22 +05'30' 


(हे.पं.बाविस्कर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई-३२ 
६. मा.राज्यमंत्री ( उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नांदेड विभाग, नांदेड. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
९. वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन-इमा-३, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१२.कक्ष अधिकारी (साशि-१/मशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३.निवड नस्ती (मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रहामा-२०१८/(१८६/१८)/मशि-३, 


“शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.प्रशामा-२०१८/(१८६/१८)/मशि-३, दि. ०६/०१/२०२१ चे सहपत्र.” 


Name of the Department : HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT. 


Name of Work: Construction of 100 Girls Government Hostel Building in campus Swami 
Ramanand Tirth University, Nanded, Tq. & Dist. Nanded. 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. Particulars of Scope Norms (Unit Rate Rs. Cost Rs. 
ग ण... Toa 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 a) | Building Proper (Built Up Area - Sq. m.) 1199.40 
Basement 
100 Girls Govt. Hostel Bldg. 
A) Ground Floor 649.680 34800.00 22608864.00 
B) First Floor 549.720 27800.00 15282216.00 
Total B.U.A.= 1199.40 Sub Total (a) 37891080.00 
b) | Fuel Gas Pipe Line | 0.00 | 
c) | Bio Digester Rate (SSR 1.1४0.51.112 1९) 1.00 800153.00 800153.00 
d) | Rain/Roof Water Harvesting 549.72 650.00 357318.00 
e) | Solar Roof Top (MoU to be executed) LS. 700000.00 
f) | Ramp for Handicaps LS. 500000.00 
g) | Furniture - Total area FOR GF+FF-75% 899.55 5000.00 4497750.00 
Sub Total 6855221.00 
(b+c+d+e+f+g) 
2 I) | Water Supply, Sanitary Work & External 5% of (a) Sub Total (2) 1894554.00 
Drainage System 
II) | Electrification 
Internal 5% of (a) 1894554.00 
External 6% of (a) 2273465.00 
IID) | Fire Fighting Arrangement 1199.40 2700.00 3238380.00 
Sub Total (3) 7406399.00 
Sub Total (A) 54047254.00 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
i) | Compound wall & Gate (Rs.12000/Rmt) 200.00 12000.00 2400000.00 
ii) | Internal Roads (Rmt) & both side C.C. Drain LS. 4000000.00 
iii) | Approach Road | (0.00 | 
iv) | Development of Ground a a LS. 500000.00 
v) | Parking (Separately Provided) to LS. 1500000.00 
vi) | Retaining Wall शिक गते | ७.1 | 0.00 | 
vii) | Land Scaping 500/- per Sq. m. i, oe .,| ॥- के. | | (0.00 | 
viii) | C.D. Work eee bd | 0.00 | 
ix) | Soil Investigation & Detail Land Survey 1% on - a Loe eee 3) | 0.00 
Sub Total (B) 8400000.00 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रहामा-२०१८/(१८६/१८)/मशि-३, 


(C) | OPTIONAL ITEMS 
i) | Under ground Water Tank for R/W a शिका शिका 
harvesting (Cu. M.) 
it) | Under ground Water Main Storage & E.S.R. Li LS. 1000000.00 
pump house bore well 
iii) | Lifts as | | el | 0.00 | 00 
iv) | External Toilets a शिक शया | 0.00 | 
v) | AB Room, Area lighting, Pumps, Generator ॥._ Ser _ '| [el | 0.00 | 
vi) | C.C. TV शिकता LS. 300000.00 
vii) | Add for Polycarbonate sheet for open Court aa 5780.00 [ 
Yard 
viii) | Watch men Room L.S. 500000.00 
ix) | Flag post LS. | 0.00 | 
x) | Dismentalling Exhausted Bldg. F 0.00 | 200.00 | 0.00 | 
Sub Total (C) 1800000.00 
Project Cost = A+B+C=P | 64247254.00 
(D) | PROVISIONS 
i) Contingencies 4% on (a) 1515643.00 
ii) Insurance Charges 0.50% on (P) 321236.00 
iii) Green Building 5% on (a) 1894554.00 
iv) GST 12% on (P) 7709670.00 
v) Price Escalation 10% on (P) 6424725.00 
vi) 1% Consultancy Charges on (P) | 0.00 | 
Sub Total (D) 17865828.00 
Total Cost of Project (TPC) | (A+B+C+D ) 82113082.00 
Say Rs. Lakhs 821.13 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


